राज्य पोलीस सेवेतील सशस्त्र पोलीस उप 
अधीक्षक /सहायक समादेशक, राज्य 
राखीव पोलीस बल या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.१५८ (३)/पोल-१(अ) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ जुले, २०१८ 


शासन आदेश :- 


महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२(न) (१) मधील तरतुदीनुसार सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने राज्य पोलीस सेवेतील Gare पोलीस उप अधीक्षक / सहायक समादेशक, 
राज्य राखीव पोलीस बल संवर्गातील खाळील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली त्यांच्या नावासमोर 


दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
क्र 

हि श्री. लक्ष्मण सहायक समादेशक, राज्य राखीव | सहायक समादेशक, राज्य राखीव 

सखाराम उतेकर | पोलीस बल, पोलीस प्रशिक्षण पोलीस बल, गट क्र.२, पुणे 
केंद्र, नानविज 

२ श्री. सादिक अळी | सहायक समादेशक, राज्य राखीव | सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
नुसरत अली पोलीस बल, गट क्र.२, पुणे पोलीस बल, गट क्र.१, पुणे 
सय्यद 

३ | श्री. सुभाष सहायक समादेशक, राज्य राखीव | सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
रामभाऊ सोनावणे | पोलीस बल, गट क्र.१ पुणे पोलीस बल, गट क्र.२ पुणे 

४ श्री. गणेश तुकाराम | सहायक समादेशक, राज्य राखीव | सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
मोरे पोलीस बल, गट क्र.१०, सोलापूर | पोलीस बल, गट क्र.११, नवी मुंबई 

५ श्री. राजेद्र शोषराव | सहायक समादेशक, राज्य राखीव | सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
मोरे (खाटमोडे) पोलीस बल, गट क्र.१ पुणे पोलीस बल, गट क्र.५, दौंड 

६ श्री. रशिद तुरब | सहायक समादेशक, राज्य राखीव | सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
तडवी पोलीस बल, गट क्र.१२, हिंगोली | पोलीस बल, गट क्र.३, जालना 

७ | श्री. मधुकर किसन | सहायक संचालक, महाराष्ट्र सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
सातपुते पोलीस अकादमी, नाशिक पोलीस बल, गट क्र.१, पुणे 

८ | श्री. भास्कर सहायक समादेशक, राज्य राखीव | सहायक समादेशक, राज्य राखीव 
सखाराम महाडीक | पोलीस बल, गट क्र.११, नवी मुंबई | WSR बल, गट क्र.८,मुंबई 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.१५८ (३)/पोळ-१(अ) 


२. वर नमूद अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य मा. 
न्यायालयाचे आदेश, तसेच निवडणूक आचारसंहिता असल्यास, ते विचारात घेऊन तात्काळ पुढील 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. संबंधित अधिकाऱ्यास बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी कार्यमुक्त 
करण्याबाबतची आवऱयक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन 
तसा अहवाल शासनास सादर करावा. 


8. सदर शासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८०७२७२३५७४४६१२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल — 7 आदेशानुसार = e Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 
महाराष्ट्राचे राज यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Kailas A. का 
e Maharashtra, ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b3 1abfcb1894c4c597cc944f19 


Gaikwad ५५५५५ 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
) मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५) अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, मुंबई, 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई/सोळापूर/नवी मुंबई/पुणे/औरंगाबाद 
संचालक, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र नाशिक, 


)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

99) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

92) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ सोलापूर/नवी मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नाशिक 
) 
) 


१३) संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत), 
१४ निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१(आ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


